ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या संकुलात कारागृह 
अधिकारी/कर्मचारी यांचेकरीता टाईप-२ च्या 
नवीन २४७ शासकीय निवासस्थानांच्या 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम-१२२३/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ एप्रिळ, २०२४. 
वाचा: 


१. अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएळडी/ठामका/अधि/कर्म/टाईप-२/झानि/बांधकाम/११९७०/२३/कक्ष-६ (३), पुणे-१, 
दिनांक 29.92.2023. 

२. नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ससमा २०१०/प्र.क्र.४८ भाग-१/का-१४६१, दिनांक 


११.६.२०१८. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम भाग-२, दिनांक 
२०.९.२०१९. 
४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक 
२५.९.२०१९. 


५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत उच्चाधिकार सचिव समितीची दिनांक १.३.२०२४ रोजी 
आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 


ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या संकुलात कारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांचेकरिता टाईप-२ 
च्या नवीन २४७ शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे, या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक व 
सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कडून वाचा क्र.१ अन्वये शासनास प्राप्त AST आहे. वाचा 
क्र. ४ येथील शासन परिपत्रकानुसार सदर अंदाजपत्रकांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. संदर्भ.क्र.२ येथील शासन 
परिपत्रकानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत उच्चाधिकार सचिव समितीने 
रु.७९,०६,००,०००/- इतक्या रकमेच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. 
त्यानुषंगाने, ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या संकुलात कारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरिता 
नवीन निवासस्थानांच्या बांधकामाच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या संकुलात कारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांचेकरिता टाईप-२ 
च्या नवीन २४७ शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे, या बांधकामाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२२३/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२, 


रु.७९,०६,००,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणऐंशी कोटी सहा लक्ष फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च 
(४०५९ ०९१२) (०१) (१०१)/ (११) (०१) ( तुरुंग) ( योजनांतर्गत योजना) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक २०.९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, 
उपविभाग-पाच, अ.क्र.१ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४(१) 
अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४२४१५२४०९७५२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 
RNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
1947aa83047f5deb85c95659ceb098e76eb25dd802 


32, st=Maharashtra, 


Digital 
SEEMA TUSHAR ४ 
25.4. 
BIE6C( ‘D549E02FB85DFE0767F96018A29CCAC79E 
S AW A N T (C62AAFD247DECECES8, cn=SEEMA TUSHAR SAWANT 
Date: 2024.04.24 15:36:11 +05'30' 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त)वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) 
) 
) 
) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) 
) 
) 
) 


MS 0०८ WwW AN 


कारागृह उपमहानिरिक्षक, पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/दक्षिण विभाग/मध्य विभाग/ नाशिक विभाग, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई, 

१३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण, मुंबई, 

१४) निवडनस्ती तुरुंग २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ (८. 


me) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


